सन 2023-28 या वित्तीय वर्षाकरिता राज्यातील 
कारागृहांमध्ये तुरुंग उद्योगाकरीता लागणा-या 
आवश्यक कच्च्या मालाच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.८४/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जूले, २०२३. 


वाचा- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. कारागृह उद्योग/ वार्षिक योजना २०२३-२४/७०४१/२०२३/कक्ष-१०, दि. ८.६.२०२३ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि. १७.४.२०१५, 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥॥/उद्योग-४, 
दि. १.१२.२०१६, 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/अर्थसं-१, दि. १७.७.२०१९, 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३. 


प्रस्तावना: 

कारागृह स्तरावरील प्रलंबित शासकीय मागण्या पूर्ण करणेकामी राज्यातील मध्यवर्ती 
कारागृहांमध्ये विविध प्रकारचा कच्चा माल व कापड संस्करण सेवा खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. सदर 
कच्च्या मालाच्या खरेदीकरिता रु. ११,९३,०५,४६२/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी त्र्याण्णव लक्ष पाच हजार 
चारशे बासष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या वस्तुंची खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याकरिता अपर 
पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून संदर्भ क्र.१ 
अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाळा आहे. त्यानुषंगाने सदर खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

कारागृह स्तरावरील प्रलंबित शासकीय मागण्या पूर्ण करणेकामी राज्यातील मध्यवर्ती 
कारागृहांकरिता विविध प्रकारचा कच्चा माल व कापड संस्करण सेवा खरेदी करण्याकरिता खालील 
THA कच्च्या मालाच्या खरेदीकरिता रु.११,९३,०५,४६२/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी त्र्याण्णव लक्ष 
पाच हजार चारशे बासष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या वस्तुंची खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.८४/तुरुंग-२ 


सन २०२३-२४ करिता कच्चा माल खरेदी THAT 
(आकडे रुपयात) 
कच्चा माल कोल्हापुर नागपूर नाशिकरोड औरंगाबाद 
येरवडा मध्यवर्ती ee i ठाणे मध्यवर्ती 
आवशयक मध्यवर्ती मध्यवर्ती मध्यवर्ती मध्यवर्ती 
कारागृह कारागृह एकूण (रु) 
असलेले र कारागृह कारागृह कारागृह कारागृह रो 
विभागाचे नाव (®) (रु) (रु) (रु) 
यंत्र माग 2 २ २ २ २ २ 
विभाग १,०२,३४,८७७ ४०,३७,१७५ ४५,२३,००० ३४,०६,७५० | -| ८,६३,२९० 0८,५९,५९ 
सुतारकाम ; : : ; ie 
विभाग ८८,७२,९७५ | १,२८,१५,९०६ ७६,९२,७५० १४,९२,३०० | ११,५४,२२४ ४३,१५,५८० ३,६६,३०,७३५ 
लोहारकाम ह उ 2 
विभाग 03,८५० ३,३०,९६४ ७,०८,८०० ७४,६७,३४२३ ४,४२,७२८ ८४,००० ९२,८७,६८५ 
बेकरी विभाग ५०,१९,६९० | १,७८,७९,७६८ | १५,६५,००० ५,२५,००० pe ४७,१३,४५८ | ३,०५,४७,८६५ 
रसायन 
विभाग pe _— = ७९,७४,६६४ 1 -| = 86,88, 868 
शिवणकाम Ses ave व २ 
विभाग »७२,३०० ७,५५,०४० P| 9,492,826 १०,२६७ ४६,८५० १२,३६,८८५ 
चर्मकला a 
विभाग ३३,९१,६७० P| P| 94,548,809 po १,८०० ४७,३६,८८ 
हातमाग 
विभाग २,२३,५१० ५,२९,०२५ १६,४६,९६० ६,९५,६१३ ६,४३,७३४ a ३६,९३,२३४२ 
कागदकाम व 
मुर्तीकाम २,२७,०५४ = po: ४,२५,१९६ = = ६,६२,२५० 
विभाग 
कार वॉठशिग 
सेंटर व इत्री १,०८,२०० = poe 4 - L ११.१७ 
विभाग 
धोबीकाम व 
महिला 4 3 3 
pees 5325848 शि 9८०० शि = = 5325848 
विभाग 
एकूण २,८८,३८,०८० | ३,६३,४७,८७७ | १,६१,३९,३१० | २,३७,०४,२६५ | २२,५०,९५३ १,२०,२४,९७८ | ११,९३,०५,४६२ 
२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहित पध्दतीचा अवलंब करुन केली 


जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


3. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५, भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र.४५, नियम १६९ मधील अटीस अधीन राहून 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 
8. उपरोक्त अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.८४/तुरुंग-२ 


प. यावरील होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ 
तुरुंग (००) (१०२) तुरुंग निर्मित वस्तू (००) (००) (०१) तुरुंग उद्योग (योजनांतर्गत) २०५६०१२४, २१ पुरवठा व 
सामग्री या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७१३१६२६३०८२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA TUSHAR & 
SAWANT 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,-२ नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. कारागृह उप महानिरिक्षक, पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/दक्षिण विभाग/मध्य विभाग, 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११.निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई. 
१२.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे, 
१४.अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, 
नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, 
१५. गृह विभाग/अर्थ-१ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवड नस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


